बदली 
उपअभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८.६.२०१८ 


ARIA आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या खालील अधिका-यांच्या बदल्या त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहेत. 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
षि श्री.एम.आर. दिलवाले दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, | प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
नाशिक योजना, अहमदनगर 
२. श्रीमती हौळजा नलावडे सा.बां.उपविभाग, क्र.१ इगतपूरी । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 


महामंडळ, नाशिक 


3: श्री. किशोर रामा केदार । आदि.सा.बां.उप विभाग, क्र.४ | उप अभियंता, दक्षता व गुण 
कळवण नियंत्रण मंडळ, नाशिक 

४. श्री.मुकेश भालचंद्र ठाकुर | सां.बा. (बांधकाम) उप विभाग, | जि.प.(बा उप विभाग 
पिंपळनेर जामनेर 

षु. श्री. विजय हिलाल मंगळे । सा.बां. उप विभाग, क्रं.१ शिरपुर । जि.प.(बा उप विभाग, 


भुसावळ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र. ८४/सेवा-२, दिनांक १८.६.२०१८ 


अ.क्र. | उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
६. _। श्री.कोमलसिग सिंग सा. बां. उप विभाग अक्कलकुवा ।सा.बां.उप विभाग क्र.१, 
गिरासे शिरपूर 
७. _। श्री.संदिप भाऊसाहेब | सा.बां.उप विभाग, नवापूर प्रधानमंत्री ग्राम सडक 
पांडागळे योजना, धूळे 
८. | श्री.प्रभाकर जालमसिग | सा.बां.उप विभाग क्र.२ तळोदा जि.प. @) उप विभाग, 
वळवी शहादा 
९. | श्री.उदय सिताराम | सा बां. उप विभाग क्र. तळोदा सा.बां. (बांधकाम) उप 
बिरारीस विभाग, पिंपळनेर 
शि श्री.सतिशकुमार  शांतु | बांध.उप विभाग नवापुर fag) उप विभाग, 
गावित नवापूर 
शि श्री सुधिर गिरधर fae । जि.प.(बां) उप विभाग, साक्री fa) उप विभाग, 
शिंदखेडा 
१२. | श्री यशवंत गोरक्ष पाटील | जि.प.(बां) उप विभाग, शिंदेखेडा । प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, ठाणे 
१३. । प्रकाडा श्यामराव झलके | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, धुळे | जि.प.(बा उप विभाग, 
हिंगणघाट 
१४. | श्री.एच.व्ही. वैरागडे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, उप कार्यकारी अभियंता, 
जळगांव जि.प.(बां) विभाग, जळगांव 
१५. | श्री.एस.एस. कोकणे सा.बां.उप विभाग क्र.१, कोपरगांव | जि.प.(बा) उप विभाग, राहुरी 
१६. | श्री.आर.एस.तांबे सा.बां.उप विभाग, लोणी उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, संगमनेर 
१७. | श्री.एस.जी.रोख जि.प.(बां. उप विभाग, नेवासा fr) उप विभाग, 
पारनेर 
१८. | श्री.जे.एम.कडाळे जि.प.(बांध.) उप विभाग, पारनेर । जि.प.(बा उप विभाग, 
श्रीगोंदा 
१९. | श्री.मनोहर बद्रिनाथ देवरे, | जि.प.(इवद)उप विभाग, दिडोरी juss विभाग क्र.१, 
कळवण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र. 


८४/सेवा-२, दिनांक १८.६.२०१८ 


अ.क्र. | उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
२०. | hear भास्करराव | सा.बां.उप विभाग, चांदवड सा.बां.उप विभाग क्र.३, 
दंडगव्हाळ मुरबाड 
२१. ।श्री.संजीव संभाजी घोडके | उप कार्यकारी अभियंता,रो.ह.यो. | fa उप विभाग, 
कार्य विभाग,अहमदनगर पाथर्डी 
२२. | श्री.जे.जी.भावसार, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, | सहा.अधीक्षक अभियंता, 
नाशिक प्रधानमंत्री ग्राम सडक 
योजना, औरंगाबाद 
२३. | श्री. हिरासिह कवरसिह | सहा.अधीक्षक अभियंता, सा.बां. । सा.बां.उप विभाग, गंगापूर 
ठाकुर मंडळ, धुळे 
२४. । श्री.एस.डी. कुलकर्णी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, | दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
अहमदनगर पुणे 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

३. उपरोक्त उपअभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर 
राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. 
तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव सबंधितांना करुन 
देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर- 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना 
लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक 
कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र. ८४/सेवा-२, दिनांक १८.६.२०१८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१८१७११४२४२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kamble 
DI IN, o=Government Of Maharashtra, 004 


Arvind Jagannath ५ tis cto 


shtra, 
2.5.4.20=c7 145142d7f8e597c7957f95eeba7e 1 6ac87 1e58cfc3b20 


Kamble ee 
(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक/मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद/पुणे 

सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/धुळे/नंदुरबार/अहमदनगर/जळगांव/वर्धा 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/धुळे/नंदुरबार/अहमदनगर/जळगांव/ठाणे/वर्धा/ 
औरंगाबाद/पुणे 

७. सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या 
मार्फत. 

८. मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.,(सार्वजनिक उपक्रम),यांचे खाजगी 
सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,मंत्रालय मुंबई. 

१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


Cc AV AD -0 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


